श्री.एम.जी.भांगडे,वरिष्ठ अधिवक्ता, 
नागपूर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रिट याचिका-२०२०/प्र.क्र.१८६/उद्योग-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ: (१) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक यांचे पत्र क्र.उसं/साप्रोयो/रिट पिटीशन क्रमांक २७३२/२०२०/ 
2022, अ-१३४५, दि.१३.१२.२०२२ 

२) विधि व न्याय विभाग,जा. क्र.३०-२०२३/ई, दि.११/०१/२०२३ चे पत्र 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.२९.७.२०१५ 

४ वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि.१६.६.२०१७ 

५) श्री.एम.जी. APTS, वरिष्ठ अधिवक्ता,नागपूर यांची दि.२४.०९.२०२२ व दि.१७.११.२०२२ 
रोजीची पत्र 


( 
( 
( 
( 


प्रस्तावना: 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर येथील पुनर्विलोकन अर्ज ८०६ Of 2022 (Wrir Petition No 
२७३२/२०२०- मे.शिल्पा स्टील अँण्ड पॉवर लि. नागपूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) तसेच दुसरी याचिका Ms 
K.M.Refineries and Infraspace Pvt.Ltd. या दोन्ही न्यायालयीन प्रकरणांच्या कामकाजासाठी संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रान्वये विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने श्री.एम.जी. भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता,नागपूर यांची शासनाच्या 
वतीने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सदर न्यायालयीन प्रकरणी श्री.एम.जी. 
भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची व्यावसायिक फी रु.१२.५० लक्ष /- अधिक १०% कारकुनी खर्च ठरविण्यात आली 
आहे. त्यापैकी 40% रक्कम श्री.एम.जी.भांगडे यांना अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय; 

उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर येथील पुनर्विलोकन अर्ज Cog Of २०२२ (Wrir Petition No 
२७३२/२०२०- मे.शिल्पा स्टील अँण्ड पॉवर लि. नागपूर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) तसेच दुसरी याचिका Ms 
K.M.Refineries and Infraspace Pvt.Ltd. या दोन्ही न्यायालयीन प्रकरणांच्या कामकाजासाठी संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रान्वये विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने श्री.एम.जी. भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता,नागपूर यांची शासनाच्या 
वतीने विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. सदर न्यायालयीन प्रकरणी श्री.एम.जी. 
भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांची व्यावसायिक फी रु.१२.५० लक्ष /- अधिक १०% कारकुनी खर्च ठरविण्यात आली 
असून, त्यापैकी ५०% रक्‍कम म्हणजेच रु. रु.६,२५,०००/- अधिक १०% कारकुनी खर्च रु.६२,५००/- अशी एकूण 
रक्‍कम रु.६,८७,५००/-(अक्षरी सहा लाख सत्त्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्‍कम खालील विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या बाबींकरिता अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बिलाचे तपशील रक्‍कम (रुपये) 
| दि.०५.१२.२०२२ रोजी दाखल केलेल्या REY अर्जाच्या अनुषंगाने | रु.६,२५,०००/- 
एकूण फी (रु.१२.५० लक्ष फी) पैकी ५०% रक्‍कम 


०२. । एकूण कारकुनी खर्च १०% नुसार रु.६२,५००/- 
एकूण रक्‍कम रु.६,८७,५००/- (अक्षरी सहा लाख सत्त्याऐंशी हजार | रु.६,८७,५००/- 
पाचशे फक्त) 


२. श्री.एम.जी. भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता यांना अदा करण्यात येणारी एकूण फी रु.१२.५० लक्ष फी व १०% कारकुनी 
खर्च या व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक 
सुनावणीकरिता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः Re याचिका-२०२०/प्र.क्र.१८६/उद्योग-८ 


३. यासाठी येणारा खर्च उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मागणी क्रमांक-के-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५१ 
सेक्रेटरीएट (०९०) सेक्रेटरीएट (००) (09) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग (३४५१ ००७३ ) या लेखाशिर्षा अंतर्गत २८- 
व्यावसायिक सेवा या उदिष्टयाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन तो चालू वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हाशासननिर्णयविधिव न्याय विभागाच्या क्र. पत्र जा.क्र.३०/२०२३/ई, दि.११/०१/२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि.१६ जून २०१७ चे 
परिशिष्ठ-अ, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८,भाग-पहिळा,उपविभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम 
-१९६५ मधील वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा,भाग-पहिला,उपविभाग-दोन, अनु.क्र.४९ मधील नियम 
१६६-अ,अन्वये प्रशासकीय विभागप्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११२१५०४२१०२१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNITA AJAY HAZARI 
चीप, o=GOVERI 


DN: c: NMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRY 
ENERG' LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Mal tra, 

25. 


ra, 
bffd437652eee8f65932190c7 1d2b5cd1778714d082db 


cet 


AJAY HAZARI 2s 
(सुनिता हजारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मुंबई-३२ 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई-३२ 
४. मा.मंत्री (उद्योग), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
६. प्रधान सचिव,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. विकास आयुकत (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
९. उप सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उद्योग सह संचालक, नागपूर विभाग,नागपूर 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य,नागपूर १/२ 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 
१२. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. अवर सचिव, वित्त विभाग( विनियम/व्यय-१६/अर्थसं-१४), मंत्रालय, मुंबई 
१३. श्री.एम.जी. भांगडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, नागपूर यांना ( उद्योग सह संचालक, नागपूर विभाग, नागपूर ) 
यांचे मार्फत 
१४. निवडनस्ती-उद्योग-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


